जाण्यासाठी सिद्ध झाली. स्वत: जगदंबाच येत आहे म्हटल्यावर मदासुरही आपल्या तीनही 
पुत्रांसह रणमैदानी दाखल झाला. देवीने हाती महाधनुष्य धारण केले. त्यावर प्रत्यंचा 
चढविली आणि जो टणत्कार केला त्या त्रिभुवनकंपकारी ध्वनीनेच अनेक दैत्य मूर्च्छित 
झाले. त्यावर जणू उत्तर रूपात मदासुरानेही आपला भयानक शंख वाजविला. त्या ध्वनीने 
आसमंत व्यापून टाकले. मग देवीनेही आपला शंख वाजवून त्यास प्रत्युत्तर दिले आणि 
युद्धारंभाचा आदेश दिला. 
दैत्याक्रमणाला उत्तर देण्यासाठी कालिका इ. दैवीसेना सिद्ध झाली. त्यांच्या त्रिशुलादिक 
शस्त्रांनी, शक्तींनी, अस्त्रांनी दैत्यसेनेची दाणादाण उडविली, ते दशदिशात पलायन करू 
लागले. त्यावेळी त्यांना रोखण्यासाठी मदासुरपुत्र पुढे सरसावले. त्यांनी आपल्या शरवर्षावाने 
देवतांवर पळण्याची वेळ आणली. त्यावेळी शक्तीने क्रोधपूर्ण रूप धारण केले आणि आपल्या 
तीन अतिमहत्वाच्या शक्तींना आज्ञा केली. त्या संज्ञा, लक्ष्मी आणि सावित्रीने लीलया 
धनप्रिया, लोलुप तथा विलासींना बांधून आदिशक्तीच्या पायाशी टाकले. 
त्यावेळी स्वत: मदासुरच लढाईसाठी आला. त्याने अतिदारूण शरवर्षाव केला. त्या 
एका बाणापासून एक भयानक महाबलशाली पुरूष प्रगट झाला. त्याने प्रगटताच देवीच्या 
सेनेला भक्षिण्यास आरंभ केला. त्याच्या शस्त्रास्त्रांचे तेज इतके भयावह होते की त्यांच्या 
ज्वालांच्या स्पशनिही शक्तीस त्रास होऊ लागला. काही शक्ती मृत झाल्या. काही होरपळल्या. 
काही पळून गेल्या. त्या सगळ्या जणींनी शेवटी महामायेजवळ आपली अडचण सांगितली. 
आणि मग परिस्थितीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी स्वत: आदिशक्तीच रणांगणात उतरली. 
सिंहवाहिनी परांबा आता मदासुराचा सामना करण्यासाठी आली. 
तिला समोर पाहताच सर्वप्रथम तर मदासुराने तिला अभिवादन केले. पण नंतर मात्र 
तो गर्वपूर्ण रीतीने तिला म्हणाला- 'हे आदिमाये! तू तात्काळ देवतांचा पक्ष सोडून आमच्या 
पक्षात ये. अन्यथा नाईलाजाने मी आज तुझाही वध करीन. कर्माचे फल गहन असते. 
आज तू माझे पराक्रमशालित्व, पौरूष पाहशीलच.' 
महामायेने ते वचन ऐकले आणि प्रत्युत्तर रूपात आपला त्रिशूळ फेकला. दैत्यराजाच्या 
बधाच्याच मानसिकतेने फेकलेला तो महाभयानक त्रिशुळ त्या राक्षसराजाच्या छातीवर 
1 मात्र त्या प्रलयंकारी मारानेसुद्धा तो जागचा हालला नाही. अति भयानक 
त्याने आदिशक्तीस थेट मल्लयुद्धाचेच आव्हान दिले. देवीनेही घोर रूप धारण 
दास आरंभ केला. हाताने हातांना, पायांनी पायांना मारणे सुरू झाले. तीन 
युद्ध सुरू होते. वरदान बलाने शेवटी त्या राक्षसाने शक्ती क्षीण केली तर 
सोडले. ती शेवटी मूर्च्छित पडली आणि मग तिला 
विजयी मदासुर आपल्या नगरीत परत आला. काही शक्ती 


(३३६) 


